राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 
येथील महाराष्ट्र वैद्यकीय व विमा सेवा 
या सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(जुनी वेतनश्रेणी रू.१५,६००-३९,१०० 
ग्रेड पे रू.५,४००) (नवीन वेतनश्रेणी 
एस-२० रुू.५६१००-१७७५००) या 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०१७/प्र.क्र.१९६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- २२ जुले, २०२१. 


शासन Sear: 

राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई या कार्यालयाअंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व विमा सेवा या 
सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब या संवर्गातून खालील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय व विमा 
सेवा या सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (वेतनश्रेणी रूपये १५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रू. ५,४००) 
(नवीन वेतनश्रेणी एस-२० रू.५६१००-१७७५००) या संवर्गात पदोन्नतीच्या वाटयातील पदांवर तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येऊन पुढीलप्रमाणे वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग | पदोन्नतीचा | सध्याची पदोन्नतीनंतरची 

क्र प्रवर्ग । पदस्थापना पदस्थापना 

a . ।डॉ.सविताअजमिरे | gard. | खुला ।सेवा दवाखाना | राज्य कामगार विमा 
बगडगंज, योजना रूग्णालय, 
नागपूर नागपूर 

२. । डॉ.एन.जी. इ.मा.व | खुला ।सेवा दवाखाना | सेवा दवाखाना 

टाकरखेडे बगडगंज, पाचपावली, नागपूर 

नागपूर 

३. । डॉ. एच.डी.कांबळे । अ.जा. खुला ।सेवा दवाखाना | राज्य कामगार विमा 
न्यु माऊंट रोड, | योजना रूग्णालय, 
नागपूर नागपूर 


शासन आदेठा क्रमांकः राकावि-२०१७/प्र.क्र.१९६/सेवा-१ 


४ | डॉ.के.एन.गिरी वि.जा.अ. | खुला ।सेवा दवाखाना | राज्य कामगार विमा 
क्र.१ बुट्टीबोरी, | योजना रूग्णालय, 
नागपूर मुलुंड 

५ | डॉ.एस.डी.सहारे अ.जा. खुला ।सेवा दवाखाना, | सेवा दवाखाना, 

(देबाडकर) सोमवारीपेठ, गांधीनगर, नागपूर 
नागपूर 

६ । डॉ.आर.एस.गोमासे | इ.मा.व. | खुला ।सेवा दवाखाना, । राज्य कामगार विमा 
हिंगणघाट, योजना रूग्णालय, पुणे 
ता.हिंगणघाट, 
जि.वर्धा 

७ | डॉ.एन.आर. खुला खुला ।सेवा दवाखाना, । राज्य कामगार विमा 

geod हिंगणघाट, योजना 
ता.हिंगणघाट, । रूग्णालय,सोलापूर 
जि.वर्धा 


पदोन्नतीच्या वाटयातील पदांवरील पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार Rat 
पदांवर पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ मधील अंतिम 

निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
२) सदर तात्पुरती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने वरील पदोन्नत अधिकाऱ्यांना 


नियमितपणाचा, सेवा ज्येष्ठतेचा व अनुषंगिक बाबींसाठी कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 
३) सदर तात्पुरती पदोन्नती या अधिकाऱ्यांची कोणतीही विभागीय चौकशी सूरु नाही, या मान्यतेच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४) सदर तात्पुरती पदोन्नती जे अधिकारी ज्येष्ठ आहेत, परंतु त्यांची प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात 
आली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत आहे. 
५) सदर तात्पुरती पदोन्नती या अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर पुनर्विलोकन करावयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
या अधिकाऱ्यांनी या पदोन्नतीचा स्विकार हे आदेश मिळाल्यापासून सात दिवसात करावा, 


अन्यथा त्यांची पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 


पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. त्यांनी कोणतीही रजा घेतल्यास ती अनधिकृत अनुपस्थिती 
समजण्यात येईल व त्यामुळे त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता आहे. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


PINT आदेद क्रमांकः राकावि-२०१७/प्र.क्र.१९६/सेवा-१ 


नियुक्तीच्या आदेशात बदल करून मिळण्यासाठी कोणताही दबाव आणल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची 
कारवाई करण्यात येईल. 

या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच 
त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना रूजू करून घ्यावी व त्याप्रमाणे 
कार्यमुक्‍त/रूजू अहवाल आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई त्यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 

हा शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५११२५४६६११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ashok Se oe मकी 


ou=Agriculture And ADF Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


i. 2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92 
a i O t | b6886b147679a5af5a494e268689ab8d696 
dd, 
serialINumber=5f7eca 1f400d866ea34324ce 
a1a547aa04f0da0794a00bee1 26€8678172a 


Atram 15 cretshokMart Aram 
(अ.मा.आत्राम) 
सहसचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

३. संचालक (प्रशासन / वैद्यकीय ), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब/१२), मंत्रालय, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे/सोलापूर/वर्धा/नागपूर 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय,मुलुंड/पुणे/ सोलापूर/ 
नागपूर. 


९. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, नागपूर. 
१०.संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (आयुक्‍्त,राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे मार्फत). 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग,निवडनस्ती (सेवा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


